अधीक्षक अभियंता ,तापी गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या 
अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयांतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४३/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३०.०३.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ (वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/३६२, दि.१३.०२.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि, दि.२५.१०.२०१८. 


शासन निर्णय : 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या 
प्रपत्रात दिलेला आहे.) 
२. या पदांवर होणारा आस्थानेवरील “क्र. आय-०५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १९८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
29.02.2098 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४३/जवि 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०३३०१२१५२०७५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 899806 


D Nn ya Nn d e 0 An a Nn d a DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 


B ag ad e Date: 2019.03.30 12:17:44 +05'30' 
सोबत:- विवरणपत्र. (ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
) 
) 


४) मुख्य अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,जळगांव 

५) मुख्य अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 

६) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

७) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 


) 
) 
८) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
९) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४३/जवि 


शासन निर्णय : सीओई -२०१९/प्र.क्र.४३/जवि, दि.३०.०३.२०१९ 
दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ 


विवरणपत्र-१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
अ.क्र. | पदनाम अधीक्षक कार्यकारी | उप अभियंता, | उप अभियंता, उप अभियंता, | कार्यकारी उप अभियंता, | उप अभियंता, । उप एकूण 
अभियंता, तापी । अभियंता, तापी तापी जलविद्युत | तापी अभियंता, तापी । तापी तापी अभियंता, 
गोदावरी तापी जलविद्युत व | व उपसा सिंचन | जलविद्युव । जलविद्युव । जलविद्युत व | जलविद्युतव | तापी 
जलविद्युत व जलविद्युत व | उपसा सिंचन | उपविभाग क्र.२, । उपसासिंचन | उपसा सिंचन | उपसा सिचन | उपसा सिंचन । जलविद्युत 
उपसा सिंचन उपसा सिंचन | उपविभाग । जळगांव उपविभाग, विभाग, धुळे । विभाग क्र.१, | विभागक्र.२, ।वउपसा 
मंडळ, जळगाव | विभाग, क्र.१, मुक्‍ताईनगर धुळे नंदुरबार सिंचन 
जळगांव जळगांव विभाग 
क्र.३, 
शहादा 
१ २ ३ 8 4 ६ 9 ८ ९ १० ११ १२ 
१ कार्यकारीअभियंता | - [| 09 Po- Jf = J = [99 ea ee 
Q उपअभियंता po - [0 ०१ ०१ ०१ ०१ |__--____|__0१ ०१ ०७ 
3 कनिष्ठ अभियता/शा. १ शिका ०४ ०१ ०४ ०३ | ०४ ०४ २१ 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
8 विभागीय लेखापाल | - | a ee ea | 0२ 
षु प्रथम लिपिक i cee i po pF | po Po | ०१ po Po | po ०१ 
& वरिष्ठ लिपिक (धक. _-!| ०१ ०१ ०१ ०१ ०५ ०१ ०१ ०१ १२ 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ ०३ ०२ ०१ ०२ ०९ ०१ ०२ ०२ २६ 
/लिपिकटंकलेखक 
भांडारपाल Po po po | po Po ०१ po Po | po ०१ 
९ मुख्य आरेखक १ SS || --__ | --_ | --___ | --__ | --_|1_--__|_-7 0१ 
१० आरेखक Po po po | po Po ०१ po Po po ०१ 
११ अनुरेखक़ Pp o- | po | ०१ [| -- = — ०१ ०१ a a 09 ०४ 
१२ । वाहनचालक १ eS ०१ ०१ pF - [| 09 ०१ ०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४३/जवि 


१३ शिपाई P-L ०१ ०२ ०१ ०२ ०५ ०२ ०२ ०२ १७ 
१४ चौकौदार Pp o- po 04 04 ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०७ 
१५ तारतंत्री P-L po ०१ ०१ ०१ ०१ po ०१ ०१ ०६ 
१६ वीजतंत्री Pp o- | po | po ०१ ०१ Po po | po ०१ ०३ 

एकूण ७ ०८ १३ ०९ १५ ३२ ०५ १३ १५ ११७ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 


Bagad 
D al ya nN d e O DN. CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


A al a al d a B ag ad e Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.03.30 12:18:01 +05'30' 


(ज्ञा.आ.बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


